कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Par (ग्रा) अंतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
सर्वसाधारण घटक जागतिक बँक सहाय्यित 
कामगिरी आधारीत प्रोत्साहन अनुदान वितरण 
करणेबाबत...(लेखाश्ीर्ष २२१५ २१८९ ) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२५/पापु-१६ 
मंत्रालय, ७वा मजला, जी.टी.रूग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: २३ मार्च,२०२१. 


वाचा: 
१. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२५/ पापु- 
१६ , दिनांक ०३ मार्च,२०२१. 
२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, कार्यालयीन आदेश क्रमांकः आस्था- 
४९१९/प्र.क्र.२३७/पापु-०१, दिनांक १९ मार्च,२०२१. 
शासन शुद्धीपत्रक 
श्री. अभय महाजन, सहसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
कार्यासनांचा, सहसचिव (नियंत्रक अधिकारी) म्हणून अतिरिक्त कार्यभार श्री.चंद्रकांत कृष्णा 
मोरे, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचेकडे उपरोक्‍त वाचा १ येथील 
कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आळेला आहे. 
त्यानुषंगाने उपरोक्त वाचा १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून सहसचिव तथा प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
(श्री.अभय महाजन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे.” 


या ऐवजी 


“नियंत्रक अधिकारी म्हणून अवर सचिव (श्री.चंद्रकांत मोरे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” असे कृपया वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२५/पापु-१६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३११३१५२६२२८असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Smita Sachin Rane 

S aa) | ta DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 
Depa ostalCode=400032, 

. st=Maharashtra, 

S a C h | Nn 2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3 
a129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5155e6e7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cffaf 
a6b96eeaf6aa3c12a7a6bf0467b0F517b724 

Ra Nn e e8ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2021.03.23 14:01:48 +05'30' 

(स्मिता स. राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १. मा.मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव. 
२.मा.राज्यमंत्री, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


3. 
8. 
Gq, 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 
विभागीय आयुक्त, सर्व. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षाव अनुज्ञेयता). 


६. सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


9. 
८ 
र्‌. 


qo. 
११८ 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९ 


उपायुक्त, विकास/आस्थापना, सर्व विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय. 
जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FM, बेलापूर, नवी मुंबई. 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. वस्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

नियोजन विभाग, (का.क्र.१४४३), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती, कार्यासनपापु-१६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पुष्ठ Wala 


